कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.२४५ (१८) /१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ८ मार्च, २०१९ 
संदर्भ :- समक्रमांक दि.२३ जानेवारी, २०१९ चे पदोन्नती आदेशा 


शासन निर्णय :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००--ग्रेड पे ४२००/-) 
खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे 
४४००/-) या संवर्गात २५८ अधिकाऱ्यांना दि.२३ जानेवारी, २०१९ च्या आदेशान्वये पदोन्नती 
देण्यात आलेली आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकार्‍्यांपैकी खाली दर्शविलेल्या 
अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेत सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करुन 
सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे वाटप पदोन्नतीने दिलेली सुधारित पदस्थापना 
क्र. नाव/सर्वश्री, महसुली पदस्थापना 
विभाग 
ee ३ el 4 & 
i धस सुहास | औरंगाबाद | कृषि अधिकारी बिज कृषि अधिकारी, ता.कृ.अ. 
दिनकरराव परिक्षण प्रयोग शाळा | शिरुर (कासार), जि. बिड 
परभणी 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याने त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


3. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे 
कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.२४५ (१८) /१६ओ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८२१३४१८७१०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


tally signed by Sugriv Sambhaji 017 


Sugriv Sambhaji. (11:01 


2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9a7e572d419 
0f9709a817f51 


INumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf3407208 
h a p a e 198fd1d95b19c9f65, ‘Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2019.03.08 21:37:27 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स. 

सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
९. 
१०. 


संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुकत (कृषि) 


पुणे) 


११. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१३. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१४. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


